उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांना महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ मंडळ, wart औरंगाबाद 
कार्यालयाकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : वक्फ २०२१/प्र.क्र.४८/कार्या-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :१६ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र-वक्फ.१०/२००१/प्र.क्र.१५४/ल-३, दि.४ जानेवारी, २००२. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : वक्फ २०१३/प्र.क्र.३४५/कार्या-४, दिनांक : १८ जानेवारी, २०१४. 


प्रस्तावना : 


वक्फ अधिनियम, १९९५ हा कायदा महाराष्ट्र राज्यात दि.०१/०१/१९९६ पासून लागू करण्यात 

आलेला असून या कायद्यातील कलम १३ व १४ येथील तरतुदींनुसार शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, 
क्र-वक्फ.१०/२००१/प्र.क्र.१५४/ल-३, दि.४ जानेवारी, २००२ अन्वये पनचक्की, औरंगाबाद येथे मुख्यालय 
असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, 
औरंगाबाद या कार्यालयाकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांच्या ऐवजी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, 
औरंगाबाद यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद कार्यालयाकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
यासंदर्भात यापुर्वी निर्गमित करण्यात आलेले सर्व आदेश अधिक्रमित करण्यात येत असून, मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांची महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद करिता 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करुन त्याऐवजी उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१६१५४४२११४१४ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Mahesh Sadashiv 
Choukekar 


(महेश स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक त्या तात्काळ कार्यवाहीस्तव अग्रेषित, 
१. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 
२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.४८/कार्या-४, 


३. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

४. उपसचिव (कोषा/प्र-१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद, 
६. कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद, 

७. निवड नस्ती/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


